श्रीमती गायत्री आशिष पाटील, सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२, यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : परिवी-२०२४/प्र.क्र. ०७/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०११/प्र.क्र.४४४/सेवा-३, दि. २८.०२.२०१२. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६. 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्रीमती गायत्री आशिष पाटील, 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
(वेतनसंरचना रु. ९३००-३४,८०० ग्रेड पे रु. ४४००) या पदावर सरळसेवेने दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीकरिता 
नियुक्‍ती करण्यात आळेली होती. 
०२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील गट-अ व गट-ब मधील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत परिवीक्षाधीन धोरण निश्चित करण्यात आले 
आहे. विद्युत निरीक्षणाळयातील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ या संवर्गातील श्रीमती गायत्री पाटील यांनी परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन Seat :- 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील खालील नमूद श्रीमती गायत्री आशिष पाटील, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील पूढील तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे 
पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र. ६ येथे नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Ald व पदनाम विभागातील | परिवीक्षाधीन परिवीक्षाधीन पदावरील सेवा 
रूजू दिनांक | कालावधी पुढे | कालावधी नियमितपणे चालू 
ढकलण्याचे कारण | समाप्त केल्याचा | ठेवण्याचा दिनांक 


दिनांक 
किं ? 2 g द § 
षि श्रीमती गायत्री आशिष | ०७.०३.२०१२ | २४७ दिवसांची | 09.99.2098 । 02.99.2098 
पाटील, सहाय्यक अभियंता वैद्यकीय कारणास्तव 
श्रेणी-२ असाधारण रजा 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवी-२०२४/प्र.क्र. ०७/ऊर्जा-१ 


३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६ मधील 
तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/कार्या-८, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०११६१२१०४८२८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


> 
र्‌. 


Digitally signed by PRADIP DATTATRAY BHINTADE 

Pp RA D | Pp DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=148166d6ba6b6b7506a6c02726418297ae7252d6770 


D ATT ATR AY d6eeda6fcf82676c59eb5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=70AB5B7CODEE32FCEES4C2D940368CB9D34A7 
AEDC3404176B7D9B0082921CFFO, cn=PRADIP DATTATRAY 
BHINTADE शाक 
Date: 2024.01.16 12:10:35 --05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, काम. व खनि. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव (ऊर्जा-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा, काम. व खनि. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र/ नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता), ८, महाराष्ट्र/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१ 

अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ, मुंबई/नागपूर/छ. संभाजीनगर/पुणे. 

श्रीमती गायत्री आशिष पाटील, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (द्वारा- मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई.) 


१०. निवड नस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


